११७) गौरीदशकम्‌ -१ 


लीलालब्धस्थापितलुप्ताखिललोकां 

लोकातीतेयोगिभिरन्तश्चिरमृग्याम्‌ । 

बालादित्यश्रेणिसमानद्युतिपुञ्जां 

गौरीममम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे ।। १।। 

आई जगदंबेच्या शुद्ध सात्विक स्वरूपाला गौरी असे 
म्हणतात. तिचा गौरवर्ण तिच्या सात्विकतेचे ,शुद्धतेचे, पावित्र्याचे 
प्रतीक आहे. 

या आई जगदंबेचे वर्णन करताना जगद्रुर आदि शंकराचार्य 
स्वामी महाराज म्हणतात, 

लीलालब्धस्थापित 

लुप्ताखिललोकां- भगवान ब्रह्मदेवाच्या दिवसाच्या शेवटी 
म्हणजे कल्पांती ही चवदा भुवनात्मक सृष्टी विलोप पावते. 
पुन्हा नवीन कल्पात अर्थात श्री ब्रहमदेवांच्या नवीन दिवसाच्या 
आरंभी जिच्या सहज लीलेने हे सर्व लोक हे लुप्त झालेले 
लोक जणू पुन्हा सापडल्यासारखे आपापल्या जागी स्थिर होतात 
अशी. 

लोकातीतैर्योगिभिरन्तश्चिरमृग्याम्‌ - लोकातीत अर्थात 
सामान्यजनांच्या पेक्षा अधिक श्रेष्ठ असलेले योगी लोक 
अंतकरणात सतत जिचा शोध घेतात, अर्थात सतत जिचे 
चिंतन करीत असतात अशी. 

बालादित्यश्रेणिसमानद्युतिपुञ्जां- बाल आदित्य अर्थात 
नुकताच उगवलेला सूर्य, त्याची श्रेणी अर्थात समूह. म्हणजे 
जणू काही अनंत सूर्यांचे एकत्रित स्वरूप. त्या एकत्रित 
तेजाप्रमाणे देदिप्यमान अशी. 

अर्थात जिचे तेज कोट्यावधी सूर्याप्रमाणे लखलखते आहे 
मात्र बालरवी म्हणताना त्यात अपेक्षित आहे, की जरी असे 
कोट्यावधी सूर्याचे तेज असले तरी ते दाहक नाही. भीषण 
नाही. उलट प्रभातीच्या सूर्याप्रमाणे ते आल्हाददायक आहे 
आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे समोरच्याला प्रेरणादायी 
आहे. जसा सूर्य उगवला की माणूस कामाला लागतो तसे 
आई जगदंबेचे दर्शन त्याला कर्तव्यरत करते. 

गौरीममम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे - गौरी अर्थात गौरवर्णाची 
असलेली, अंबा म्हणजे जगदंबा, अंबुरुहाक्षी म्हणजे 
कमळाप्रमाणे नेत्र असणाऱ्या आई जगदंबेचे स्तवन करतो. 


प्रा. स्वानद गजानन पुड 
९८२२६४४६११ 


११८) गौरीदशकम्‌ -२ 

प्रत्याहारध्यानसमाधिस्थितिभाजां 

नित्यं चित्ते निर्वृतिकाष्ठां कलयन्तीम्‌ । 

सत्यज्ञानानन्दमयीं तां तनुरूपां 

de रुहाक्षीमहमौडे ।। २।। 

आई गौरीचे हे स्वरूपच सर्व साधकांचे साध्य आहे, उपास्य 
आहे,हे स्पष्ट करतांना जगद्रुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज म्हणतात, 

प्रत्याहारध्यानसमाधिस्थितिभाजां- प्रत्याहार, ध्यान, समाधी इत्यादी 
योगशास्तरातील स्थितींना जे भाज अर्थात पात्र आहेत अशा साधकांच्या, 

नित्यं चित्त निर्वृतिकाष्ठां कलयन्तीम्‌ - चित्तामध्ये नित्य निवृत्ती 
रूपाने क्रीडा करणाऱ्या, काष्ठा अर्थात रुद्र भामिनी. 

योगशास्त्र मध्ये अष्टांगयोगात प्रत्याहार, ध्यान, धारणा ,समाधी 
अशी उत्तरोत्तर श्रेष्ट अंगे वर्णिली आहेत. आपापल्या योग्यतेनुसार 
त्या त्या अंगावर स्थिर असणार्‍या साधकांचा चित्तात आई जगदंबा 
गौरी आनंदरूप क्रीडा करते. 

सत्यज्ञानानन्दमयीं - वेदांता मध्ये परब्रह्माचे चे स्वरूपलक्षण 
म्हणून वर्णिलेल्या सत्‌, म आनंद मयी. अर्थात परब्रह्मस्वरूपिणी. 

सत्‌ शब्दाचा अर्थ आहे अस्तित्व. चित्‌ शब्दाचा अर्थ आहे 
चेतन्य,ज्ञान. तर आनंद म्हणजे आनंदच. ही तीन वेगवेगळे नसून 
सच्चित्‌ असणारा आनंद, अशा स्वरूपात तिन्हींचे एकत्रीकरण. परब्रह्म 
असे आहे. ते स्वरूप लक्षण आई जगदंबे ला वापरतांना आचार्य 
सुस्पष्ट करीत आहेत की ती परब्रह्म परमात्मस्वरूप आहे. 

तां तनुरूपां- तौ स्वरूपलक्षणे जणू काही तनू म्हणजे शरीर 
धारण केली आहेत अशी. अर्थात सत्‌- चित्‌- आनंद ही अमूर्त 
लक्षणे जर देहधारी म्हणजे सगुण-साकार झाली तर ती कशी 
दिसतील? याचे जणू काही सादरीकरण आई जगदंबेचे स्वरूप 
आहे. ती जणू काही ज्ञानाचे, आनंदाचे मूर्तिमंत रूप आहे. 

ज्ञानाचा आनंदाचा रंग आहे गोरा. तेच तिचे स्वरूप म्हणून ती 
गौरी. गौरवर्णीय असणाऱ्या भगवान शंकरांची सहधर्मचारिणी. त्यांच्या 
समान वर्णाची ती गोरी. 

गोरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे - कमलाप्रमाणे नेत्र असणाऱ्या 
त्या आई जगदंबा गौरीचे मी स्तवन करतो 


शांकर स्तोत्ररसाव 


विद्यावाचस्पती 
प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


११९) गौरीदशकम्‌-३ 

चन्द्रापीडानन्दितमन्दस्मितवक्रां 

चन्द्रापीडालंकृतनीलालकभाराम्‌ । 

इनद्रपन्द्राद्यचिंतपादाम्बुजयुग्मां 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षौमहमीडे ।। ३।। 

आई जगदंबेच्या या जगन्मोहन स्वरूपाचे अधिक वर्णन करतांना 
पूज्यपाद आचार्यश्री म्हणतात, 

चन्द्रापीडानन्दितमन्दस्मितवक्रां- चंद्रापीड अर्थात ज्यांनी आपल्या 
मस्तकावर चंद्र धारण केला आहे असे, म्हणजे भगवान शंकर. 
त्यांना आनंद देणारे मंद स्मितहास्य जिचा वदनावर विलसत आहे 
अशी. 

वास्तविक भगवान शंकर म्हणजे योगीराज शिरोमणी. कोणाच्याही 
व्यावहारिक सुखात, आकर्षणात ते अडकणारच नाहीत. पण त्यांनाही 
आनंद देणारे , आकर्षित करणारे असे आईचे हास्य आहे. किती 
सहज शब्दात आचार्यश्री आई जगदंबेचे लोकोत्तर स्वरूप वर्णन 
करीत आहेत. सामान्य माणूस आकर्षित झाला तर आश्चर्य काय? 
वैराग्य शिरोमणी असणारे भगवान शंकर आपली सहजसमाधी अवस्था 
सोडून आईच्या हास्याचा आनंद घेतात. वेगळ्या शब्दात आईचे 
हास्य समाधीच्या आनंदाच्या समतुल्य आहे. 

चन्द्रापीडालंकृतनीलालकभाराम्‌ - आईने देखील आपल्या, 
मस्तकावर चंद्र धारण केला आहे. त्या चंद्राने जिने आपल्या 
नीलवर्णीय अलकभार म्हणजे केश संभाराला अलंकृत केले आहे 
केले आहे अशी. 

स्निग्ध अर्थात तेल लावलेल्या, काळ्याशार केसांवर अत्यंत 
तेजस्वी असा पांढरा शुभ्र प्रकाश पडला तर त्या काळ्या रंगाच्या 
ऐवजी तेथे किंचित निळी छटा पसरते. आचार्य श्रींचे हे सूक्ष्म 
निरीक्षण किती मनोहारी आहे. 

इन्द्रोपेन्द्राद्यर्चितपादाम्बुजयुग्मां- इंद्र म्हणजे देवराज इंद्र. उपेंद्र 
म्हणजे भगवान विष्णू. आदी म्हणजे अन्य सर्व देवतांच्या द्रारे 
जिच्या चरणकमलांची अर्चना केली जाते अशी. 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे - अशा कमलाप्रमाणे नेत्र असणाऱ्या 
त्या जगदंबा गौरीचे मी स्तवन करतो. 


१२०) गोरीदशकम्‌-४ 

आदिक्षान्तामक्षरमूर्त्या विलसन्तीं 

भूते भूते भूतकदम्बप्रसवित्रीम्‌ । 

शब्दब्रह्मानन्दमयीं तां तटिदाभां 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे ।। ४|। 

आई जगदंबेचे अतुलनीय वैभव वर्णन करताना आचार्यश्री म्हणतात, 

आदिक्षान्तामक्षरमूर्त्या विलसन्तीं- अ पासून क्ष पर्यंत सर्व 
अक्षरांच्या स्वरूपात विलास करणारी. यामध्ये अ पासून म्हणतांना सर्व 
अक्षरांपासून तर क्ष पर्यंत म्हणताना सर्व जोडाक्षरां पर्यंत असा भाव 
अंतर्हित आहे. सामान्य शब्दात सकल विद्या, सकल ज्ञान. सर्व शास्त्र 
,ग्रंथ. या सगळ्यात असणारी जी ज्ञानशक्ती त्या रूपामध्ये आई गोरी 
विलास करते. 

भूते भूते भूतकदम्बप्रसवित्रीम्‌ - 

भूत शब्दाचा अर्थ आहे निर्माण झालेली गोष्ट. सामान्य शब्दांत हे 
चराचर विश्व. कदंब शब्दाचा अर्थ आहे ज्याच्या भोवती सर्व फिरते 
असे मध्यवर्ती स्थिर केंद्र. 

अर्थात या जगात निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक चराचर गोष्टीच्या मागे 
स्थिर स्वरूपातील केंद्र रूपात विलास करीत या सगळ्यांना निर्माण 
करणारी. 

कदंब हे एका वृक्षाचे ही नाव आहे. या वृक्षाचे वेशिष्ट्य असे की 
या वृक्षावर जर एखादी खूण केली तर या वृक्षाचे कितीही पापुद्रे गेले 
तरी ती तशीच कायम राहते. याच स्वरूपात बाह्य जगात कितीही 
बदल झाले तरी, त्या सर्व बदलांनी रहित अशी अंतर्गत स्थिर चैतन्य 
शक्ती आहे आई गोरी. 

शब्दब्रह्मानन्दमयीं - शब्दब्रह्म अर्थात वेद. त्यांचे वर्ण्य तत्व 
आहे परब्रह्म. त्याचे स्वरूप आहे आनंद. तो आनंद हेच जिचे स्वरूप 
आहे अशी. परमानंदमयी. शास्त्रानंदमयी. 

तां तटिदाभां- तडीत्‌ अर्थात विद्युत. तर आभा म्हणजे तेज. त्या 
'लखलखत्या विजेप्रमाणे तेजस्वी असणाऱ्या, 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे - कमलाप्रमाणे नेत्र असणाऱ्या आई 
गोरीचे मी स्तवन करतो. 


१२१) गोरीदशकम्‌ -५ 

मूलाधारादुत्थितवीथ्या विधिरम्श्र 

सोरे चान्द्रं व्याप्य विहारज्चलिताङ्गीम्‌ । 

येयं सूक्ष्मात्सूक्ष्मतनुस्तां सुखरूपां 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे ।। ५।। 

आई जगदंबेचे मानवी शरीरातील सूक्ष्मतम अस्तित्व म्हणजे 
कुंडलिनी शक्ती. नाभीजवळ साडेतीन वेटोळ्यात, वर्तुळाकारात ती 
सुप्तावस्थेत असते. 

तिचा रंग अत्यंत आकर्षक लालबुंद वर्णिलेला आहे. माऊली 
ज्ञानेश्वर महाराज, नागिनचे पोर कुंकुमे अर्चिले , अशा सुंदर उपमेने 
तो लाल रंग दाखवितात. 

योगमार्गाने या आदिशक्तीला जागृत केल्यानंतर तिच्या होणाऱ्या 
प्रवासाचे वर्णन करताना या श्लोकात आचार्यश्री म्हणतात, 

मूलाधारादुत्थितवीथ्या विधिरन्श्रं- मूलाधारा पासून वर सरकत 
वीथी म्हणजे मागाने विधिरंभ्र म्हणजे मस्तकातील सहस्रार कमल, 
ब्रहरंघ्रात पोहोचणारी. 

ही कुंडलिनी शक्ती जागृत झाल्यानंतर पाठीच्या दांड्याच्या 
खाली असणाऱया मूलाधार चक्रातून ऊर्ध्वगामी होत स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा अशा चक्रांचा मार्ग पार करीत , 
ब्रह्मरंश्रात स्थिर होते. 

सौरं चान्द्रं व्याप्य विहारज्चलिताङ्गीम्‌ - सूर्यनाडी चंद्रनाडी 
स्वरूपात वर्णन केलेल्या इडा आणि पिंगला या नाड्यांना व्यापून, 
अत्यंत दिव्य तेजस्वी स्वरूपात असणारी. 

सूप्तावस्थेत लालबुंद असणारी ही कुंडलिनी मार्गक्रमणा करताना 
अत्यंत तेजस्वी सुवर्णमयी स्वरूपात चकाकते. ' सुवर्ण नागिन 
लचकत मुरडत आकाशी चालली ' अशा स्वरूपात संत तिचे वर्णन 
करतात. 

येयं सूक्ष्मातसूक्षमतनुस्तां- ह्या अत्यंत सूक्ष्मातिसूक्ष्म शरीर 
असणाऱ्या तिला. आई जगदंबे ला इथे सूक्ष्मातिसूक्ष्म म्हटले आहे 
. जी गोष्ट जितकी सूक्ष्म तितकी अधिक शक्तिशाली, असा शास्र 
सिद्धांत आहे. आई जगदंबा परमशक्ती असल्याने सूक्ष्मातिसूक्ष्म. 

सुखरूपां- तिचे हे ब्रह्मरंश्रात स्थिर होणे हेच परमसुख आहे. ते 
जिचे मूलभूत स्वरूप आहे अशा, 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे - कमलाप्रमाणे नेत्र असणाऱया 
आई जगदंबा गौरीचे मी स्तवन करतो. 


हः ८२२६४४६११ 


१२२) गौरीदशकम्‌-६ 
नित्यः शुद्धो निष्कल एको जगदीशः 
साक्षी यस्याः सर्गविध संहरणे च । 
विश्वत्राणक्रीडनलोलां शिवपत्नीं 
गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षौमहमीडे ।। ६।। 
निर्गुण निराकार परब्रह्माची मूलशक्ती आदिमाया जगदंबा हीच 
सर्व कार्यामागे असलेले मूळचैतन्य आहे. हे स्पष्ट करताना आचार्य 
श्री प्रथम चरणात परब्रह्माचे वर्णन करीत आहेत. त्या परमात्म्या 
बद्दल ते म्हणतात, 
नित्यः - परमात्मा नित्य आहे. अर्थात भूत, वर्तमान व 
भविष्य काळात तो आहेच आहे. शास्त्रात अशा तत्वालाच नित्य 
असे म्हणतात. जे काळानुसार निर्माण होते आणि नष्ट होते त्याला 
अनित्य म्हणतात. याच दृष्टीने सर्व जग अनित्य आहे. एकटा 
परमात्मा नित्य आहे. 
शुद्धो- त्यात कोणत्याही पद्धतीने मायेचा लवलेश नाही. 
मायेच्या गुणांनी अशुद्धता येते. मायापती त्या गुणांच्या अतीत 
असतो. त्यामुळे त्याला शुद्ध म्हणतात. 
निष्कल - त्यामध्ये कोणत्याही कला अर्थांत बदल होत 
नाही. कमी किंवा अधिक होणे याला कला असे म्हणतात. 
परमात्मा परिपूर्ण आहे तो कमी किंवा अधिक होत नाही. 
एको- एकमेवाद्वितीय, त्याचा सन्मान दुसरा कोणीच नसतो, 
जगदीशः - या संपूर्ण विश्वाचा संचालक. 
असा जो परमात्मा, तो 
साक्षी यस्याः सर्गविधौ संहरणे च - जिच्या निर्मिती, विलयाचा 
साक्षी असतो अशी. 
परमात्मा पुरुष केवळ साक्षी स्वरूपात अधिष्ठान असतो. तो 
स्वतः काहीच करत नाही. आदिमाया प्रकृतीच सर्व क्रीडा करते. 
परमात्मा तिच्या त्या क्रीडेचा साक्षी रूपात आस्वाद घेतो. त्याची 
योगमाया रूप ही आदिशक्ती असणाऱ्या, 
विश्वत्राणक्रीडनलोलां- या सर्व विश्वाच्या पालनाची क्रीडा 
करीत असणार्‍या, 
शिवपत्नीं- शांत स्थाणू अशा स्वरूपातील भगवान शंकरांची 
पत्नी असणार्‍या, 
गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे - कमलाप्रमाणे नेत्र असणाऱया 
आई जगदंबा गौरीचे मी स्तवन करतो. 


२८२२६४४६११ 


१२३) गोरीदशकम्‌-७ 

यस्याः कुक्षो लीनमखण्डं जगदण्डे 

भूयो भूयः प्रादुरभूदुत्थितमेव । 

पत्या सार्ध तां रजताद्रौ विहरन्तीं 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे ।। ७।। 

आई जगदंबा गौरीच्या विश्वजननी स्वरूपाचे वर्णन करताना 
आचार्यश्रींनी या शलोकाची रचना केली आहे. 

कोणत्याही मानवी जीवाची रचना मातृगर्भात असणाऱ्या बीजांडा 
पासून होत असते. या बीजांडा पासून अनंत कोटी ब्रह्मांडांपर्यंत सर्वत्र 
विद्यमान चैतन्य शेवटी आई जगदंबेचे आहे हे सांगण्यासाठी आचार्यश्रींनी 
अशी रचना केलेली आहे. 

आईचे हे जगज्जननी स्वरूप सांगताना ते म्हणतात, 

यस्याः कुक्षौ लीनमखण्डं जगदण्डं- जिच्या कुशीमध्ये हे संपूर्ण 
जगत्‌ रूपी अंड अखंड लीन असते. 

यातील लीन शब्द मोठा सुंदर आहे. हे विश्व आईच्या उदरातून 
जन्माला येते. विलय होते तेव्हा देखील तेथेच असते. त्यातच 
विलीन होते. अर्थात ज्या वेळा ते दिसत नाही त्यावेळी देखील ते 
आईच्याच उदरात असते. विश्व दृश्य असो की नसो, ती विश्वजननी 
आहेच. असा सुंदरतम अर्थ त्यातून प्रगट होतो. 

भूयो भूयः प्रादुरभूदुत्थितमेव - त्या उदरातून हे विश्व भूयो भूयः 
अर्थात वारंवार, जागृत झाल्या प्रमाणे निर्माण होते. जसा एखादा 
माणूस झोपेत असताना त्याच्या संपूर्ण बाह्य विश्वाचा विलय होतो. 
मात्र उठल्या क्षणी पुन्हा जशाला तसे दिसते. तसे हे विश्व आईच्या 
उदरातून वारंवार प्रगट होते. 

पत्या सार्धं तां रजताद्रौ विहरन्तीं- पतीचा सह रजत म्हणजे 
चांदीच्या पर्वतावर निवास करणाऱ्या त्या, येथील चांदीचा पांढरा रंग 
आणि चमक धारण करण्याच्या समानतेवरून केलास पर्वताला चांदीचा 
पर्वत म्हटले आहे. त्यावर निवास करणाऱ्या, 

गोरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे- कमलाप्रमाणे नेत्र असणाऱ्या आई 
गौरीचे मी स्तवन करतो. 


च्‌ 
| श्रीञांकर स्तोत्ररसावली 


विद्यावाचस्पती 
प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


१२४) गोरीदशकम्‌ -८ 

यस्यामोतं प्रोतमशेषं मणिमाला- 

सूत्रे यद्रत्कापि चरं चाप्यचरं च । 

तामध्यात्मज्ञानपदव्या गमनीयां 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे ।। ८।। 

या विश्वाची उत्पत्ती आई जगदंबे पासून होते हे सांगितल्यानंतर, 
ज्यावेळी हे विश्व दशमान असते त्यावेळी आई जगदंबेचे स्थान नेमके 
काय? हे स्पष्ट करतांना आचार्यश्रींनी ही रचना साकारली आहे. 

आई जगदंबे च्या विश्व जननी स्वरूपानंतर विश्वाधिष्ठान 
स्वरूपाबद्दल बोलताना आचार्यश्री म्हणतात, 

यस्यामोतं प्रोतमशेषं मणिमाला- 

सूत्रे यद्वत्कापि चरं चाप्यचरं च । 

एखाद्या धाग्यात ओवलेले मणी जसे माळेत असावेत, तसे संपूर्ण 
चराचर विश्व जिच्यात ओतप्रोत भरलेले आहे अशी. 

येथे दिलेला माळेचा दृष्टांत मोठा रमणीय आहे. जसे माळेतील 
सर्व मणी एका अंतर्गत सूत्राने बांधलेले असतात, तसे या संपूर्ण विश्वाला 
बांधणारे आणि संचालित करणारे सूत्र म्हणजे आई जगदंबा. 

बाहेरून माळ पाहतांना केवळ मणीच दिसतात. आतला धागा 
दिसत नाही. मात्र असे असले तरी आत तोच धागा आहे म्हणूनच 
माळ ही माळ आहे. तो धागा नसता तर सर्वत्र विखुरले पण राहिले 
असते. त्याप्रमाणे या संपूर्ण विश्वामध्ये जी एक निश्चित नियमानुसार 
असणारी सुसूत्रता दिसते ती आई जगदंबेची शक्ती आहे. तिचे दिसणे 
महत्त्वाचे नाहीतर असणे महत्त्वाचे आहे. एक लहानशी गोष्ट लक्षात 
घेऊ. या दृष्टांतात धागा आत असतो पण येथे आचार्यश्री म्हणतात ही 
चराचर विश्व जिच्यात ओतप्रोत भरले आहे. ती आत आहे म्हणायच्या 
ऐवजी विश्व तिच्यात आहे असे म्हटले आहे. अर्थात विश्वापेक्षा व्यापक 
आणि श्रेष्ठ आहे, हे सांगण्याची ही किती सुंदर पद्धती आहे. 

तामध्यात्मज्ञानपदव्या गमनीयां- त्या अध्यात्मज्ञानरूपी पदवीने 
प्राप्त होणाऱ्या ब क्षीमहमीडे - कमळाप्रमाणे नेत्र 
असणाऱ्या आई जगदंबा मी स्तवन करतो. 


१२५) गौरीदशकम्‌-९ 


नानाकारैः शक्तिकदम्बैर्भुवनानि 
व्याप्य स्वैरं क्रीडति येयं स्वयमेका । 
कल्याणीं तां कल्पलतामानतिभाजां 
गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे ।। ९।। 


या जगाच्या अंतर्गत प्रवाहित मूलशक्ती स्वरूपात 
विश्वसंचालन करणाऱया आई जगदंबेच्या लीलेचे वर्णन 
करताना आचार्य श्री म्हणतात, 

नानाकारैः शक्तिकदम्बेभुंबनानि 

व्याप्य स्वैरं क्रीडति येयं स्वयमेका । 

विविध आकार धारण करून या विश्वाची केंद्रीभूत 
असणारी ही आई जगदंबा संपूर्ण विश्वाला व्यापून मुक्तपणे 
स्वतःच्या इच्छेनुसार एकटीच क्रीडा करीत असते. 

भगवान जगद्रूरु शंकराचार्य स्वामी महाराजांचे हे वचन 
ऐकल्यानंतर आदिशक्तीचा महानतम ग्रंथ असणार्‍या सप्तशती 
उ होते. तेथे दशम अध्यायात हा विषय आलेला 
आहे. 

ुभ आणि निशुंभ यांच्यासोबत युद्ध करण्यासाठी आई 

न्भ आपल्या अनेक रूपांना प्रकट केले. ज्या देवतेचे 
जसजसे स्वरूप आहे तशा तशा स्वरूपात त्यांची शक्ती 
प्रगट झाली. अशा त्या सगळ्या शक्तीकडे पाहून शुंभ 
आदिशक्तीला म्हणतो की तू इतरांच्या भरवशावर पराक्रम 
करतेस. यावेळी आदीशक्ती आपल्या सर्व रुपांना आपल्यात 
सामावते आणि त्याला म्हणते येथे मी एकटीच आहे. दुसरे 
आहेच कोण? 

येथे आचार्यश्री नेमकी तीच भूमिका सांगत आहेत. या 
संपूर्ण विश्वातील चराचर सृष्टीत एकटी जगदंबाच सामावलेली 
आहे. सर्व रूपात ती एकटीच लीला करीत आहे. 

कल्याणीं तां- संपूर्ण विश्वाचे कल्याण करणाऱ्या त्या, 
कल्पलतामानतिभाजां- आ म्हणजे पूर्णपणे, नत म्हणजे 
शरणागत, भाज म्हणजे कृपेला पात्र असलेल्या, उपासकांच्या 
साठी कल्पलतेप्रमाणे सकल सुख प्रदान करणाऱ्या, 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे- कमला प्रमाणे नेत्र 
असणाऱ्या आई जगदंबा गौरीचे मी स्तवन करतो. 


शांकर स्तोत्ररसावली 


विद्यावाचस्पती 
प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


१२६) गौरीदशकम्‌ - १० 

आशापाशक्लेशविनाशं विदधानां 

पादाम्भोजध्यानपराणां पुरुषाणाम्‌ । 

ईशामीशार्धाङ्गहरां तामभिरामां 

गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे ।। १०।। 

भगवंताचे, भगवतीचे सगळ्यात मोठे वैभव म्हणजे 
भक्तवत्सलत्व. आपल्या भक्तांच्या सकल मनोकामना पूर्ण करणे 
हे जणू देवतांचे सर्वाधिक प्रिय कार्य. आई जगदंबेच्या या 
शरणागतवत्सल स्वरूपाचे वर्णन करतांना भगवान जगद्रुर आदि 
शंकराचार्य स्वामी महाराज म्हणतात, 

आशापाशक्लेशविनाशं विदधाना 

पादाम्भोजध्यानपराणां पुरुषाणाम्‌ । 

पादांभोज म्हणजे चरणकमलांचे, ध्यान करण्यात परायण 
असणाऱ्या पुरुष म्हणजे जीवांच्या आशारूपी पाशाचा विनाशक 
करणारी. भगवंताच्या चरणी भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. 
त्याच्याही पलीकडे जात आचार्यश्री म्हणतात, आई जगदंबेची 
कृपा झाली की भक्तांना कोणत्या आशाच उरत नाही. 

आशा हा माणसाला पडलेला असा अजब पाश आहे की ज्याने 
जखडलेला धावत राहतो आणि यातून सुटलेला शांत बसून राहतो. 

आई जगदंबेच्या चरणकमलांचे ध्यान करणारे जे भक्त असतात, 
त्यांचे असे आशा पाश जगदंबा खंडित करते. हे पाश गेले की 
त्यांना सुख शांती प्राप्त होते. आई त्यांना मुक्ती प्रदान करते. 

ईशामीशा- ईश म्हणजे स्वामी. संपूर्ण विश्वाचे स्वामी भगवान 
शंकर. त्यामुळे त्यांना ईश असे म्हणतात. त्या ईशांची देखील 
ईशा. अर्थात त्यांचीही स्वामिनी. त्यांच्यावरही जिची सत्ता चालते 
अशी. 

अर्धाङ्गहरां- त्यांच्या अर्ध्या अंगाला अर्थात अस्तित्वाला 
व्यापून असणाऱया, तामभिरामां- त्या आत्यंतिक आकर्षक 
असणाऱ्या, गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीमहमीडे- कमलाप्रमाणे नेत्र 
असणाऱ्या त्या आई जगदंबा गौरीचे मी स्मरण करतो. 


कर स्तोत्ररसा 
विद्यावाचस्पती 

प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


१२७) गौरीदशकम्‌ - ११ 


प्रातःकाले भावविशुद्धः प्रणिधाना- 
द्भक्तया नित्यं जल्पति गौरिदशकं यः । 
वाचां सिद्धिं सम्पदमप्रयां शिवभक्तिं 
तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विदधाति ।। ११।। 


या गौरीदशकम्‌ नामक स्तोत्राचे समापन करतांना या 
स्तोत्राच्या पठनाचा विधी आणि स्तोत्र पठनाचे लाभ 
सांगणाऱ्या फलश्रुती स्वरूप असणाऱ्या या श्लोकात 
आचार्यश्री म्हणतात, 
प्रातःकाले - या स्तोत्राचे पठन प्रातःकाळी अर्थात 
मंगलमय वातावरणात, प्राधान्यक्रमाने करावे. 
भावविशुद्धः- मनात अत्यंत शुद्ध भाव ठेवून पठन करावे. 
तो शुद्ध भाव आपण उठल्या उठल्या अधिक प्रबल असतो. 
त्यामुळेच सर्व व्रतवैकल्ये, प्रार्थना प्रभातकाली करण्यास 
सांगितलेल्या आहेत. 
प्रणिधानाद्‌- परिपूर्ण तन्मय होऊन. अर्थात मनामध्ये 
आई जगदंबेच्या व्यतिरिक्त कशाचाही विचार नसतांना. 
भक्तृया- परिपूर्ण भक्तीने युक्त अशा अवस्थेत. 
नित्यं जल्पति गौरिदशकं यः - जो या गौरी दशकं 
स्तोत्राचे नित्य पठण करतो, 
त्याला काय काय प्राप्त होते हे सांगताना उत्तरार्धामध्ये 
आचार्यश्री म्हणतात, 
वाचां सिद्धिं- मनात येणारा प्रत्येक संकल्प मनातल्या 
मनात बोलल्याबरोबर देखील परिपूर्ण करणारी दिव्यशक्ती. 
व्यवहारात देखील जे बोलेल ते पूर्ण होण्याची शक्ती. 
सम्पदमग्र्यां- अग्र म्हणजे सर्वश्रेष्ठ संपत्ती. 
अध्यात्मशासतरामध्ये शम, दम, उपरती, तितिक्षा, श्रद्धा आणि 
समाधान या सहा गोष्टींना षटूसंपत्ती असे म्हणतात. आई 
जगदंबेच्या कृपेने ही संपत्ती साधकाला प्राप्त होते. 
शिवभक्तिं- भगवंताची परमभक्ती. शुद्ध मंगल भक्ती. 
तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विदधाति- पर्वतपुत्री अर्थात आई 
जगदंबा गौरी त्याला अवश्य प्रदान करते. 


